राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे अतिरिक्‍त वैरण 
विकास कार्यक्रमाकरिता रु.१० कोटी निधी 
उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०१८/प्र.क्र. २८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० ऑक्टोबर, २०१८ 
संदर्भ: 

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.०३/०७/२०१७ 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि ०३१७/प्र. क्र.१४/राकृवियो कक्ष, दि.१८/०९/२०१७ 
8. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.२३/२/२०१८ 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र. २३/राकृवियो कक्ष, दि.१४/०३/२०१८ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र.क्र.२३/राकृवियो कक्ष, दि.२८/०३/२०१८ 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१७/प्र.क्र.९४/राकृवियो कक्ष, दि.१९/०७/२०१८ व 

दि.०१/०८/२०१८ 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१८/प्र.क्र.९५/राकृवियो कक्ष, दि. दि.१८/०७/२०१८ व 

दि.०१/०८/२०१८ 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०१८/प्र.क्र.१५२/पदुम-४, दि. २३/१०/२०१८ 


प्रस्तावना : 

सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे संभाव्य चारा टंचाईच्या 
पार्श्वभूमीवर संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २३/१०/२०१८ अन्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत चालू वर्षी 
अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना वैरण 
बियाणे व खते या दोन निविष्ठांसाठी प्रती १० गुंठे रु.४६०/- या प्रमाणे कमाल १ हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत रु.४६००/- अनुदान 
देण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पाकरिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत केलेल्या 
तथापि अंमलबजावणी यंत्रणांकडे अखर्चित असलेला निधी पुर्नवितरीत करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. त्यानुषंगाने अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता रु.१० कोटी निधी पुर्नवितरणाव्दारे उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्याकरिता रु.१० 
कोटी (रुपये दहा कोटी फक्त) निधी पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०१८/प्र.क्र. २८८/१४-ओ 
अ. सन २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत पुढील प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आलेला तथापि 
अद्याप अखर्चित असलेला सर्वसाधारण प्रवर्गाचा एकूण रु.७.४५ कोटी (रुपये सात कोटी पंचेचाळीस लाख 
wae) निधी अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता पुर्नवितरीत करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. प्रकल्पाचे नाव सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत निधीचा तपशिल पुर्नवितरीत | fre 
क्र. प्रकल्पाची । वितरीत| खर्च | अखर्चित | करण्यात aa] निधी 
किंमत निधी निधी असलेला निधी 
| वखार महामंडळामार्फत ८ २२.५० १६.८७ हि १६.८७ ७.४५ ९.४२ 
ठिकाणी काढणीपश्चात 
हाताळणी व्यवस्थेसह मल्टी 
चेंबर शीतगृहांची निर्मिती 
व्यवस्थापकीय संचालक २२.५० १६.८७ णि १६.८७ ७.४५  ।९.४२ 
(वखार महामंडळ) 


आ. सन २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत पुढील प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आलेला तथापि 
अद्याप अखर्चित असलेला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.१.१३ कोटी (रुपये एक कोटी तेरा लाख फक्त) 
निधी अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता पुर्नवितरीत करण्यात येत आहे. 


(रक्कम ₹ कोटी) 

अ. प्रकल्पाचे नाव सन २०१७-१८ मध्ये अनुसूचित जमाती । पुर्नवितरीत | शिल्लक 
क्र. प्रवर्गाकरिता वितरीत निधीचा तपशिल । करण्यात येत | निधी 

प्रकल्प किंमत | वितरीत। खर्च | अखर्चित असलेला निधी 
(31.51) निधी निधी 
Ke संरक्षित शोती प्रकल्प ४.८२ ४.८२ | २.६८ | २.१४ १.१३ | वळत," 
व्यवस्थापकीय संचालक २ व 

aes aah ae) ४.८२ ४.८ .६८ | २.१४ १.१३ co 


इ. सन २०१७-१८ करिता प्राप्त झालेला तथापि अवितरीत असलेला रु. २८.३३ कोटी निधी संदर्भाकित शासन 
निर्णय दि.०१/०८/२०१८ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीपैकी रु.१०.१६ कोटी निधीचे 
वितरण बाकी असून त्यापैकी रु.१.४२ कोटी (रुपये एक कोटी बेचाळीस लाख फक्त) निधी अतिरिक्त वैरण 
विकास कार्यक्रमाकरिता वितरीत करण्यात येत आहे, त्यानुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) यांनी सदर निधी आयुक्‍त 
(पशुसंवर्धन) यांना वितरीत करावा. अनुसूचीत जाती प्रवर्गाच्या उर्वरित रु.८.७४ कोटी निधीचे वितरण 
यथावकाश करण्यात येईल. 


२. या शासन निर्णयान्वये अतिरिक्‍त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता परिच्छेद क्र.१ मधील अव आ नुसार सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा व अनुसूचीत जमाती प्रवर्गाचा अनुक्रमे रु.७.४५ कोटी व रु.१.१३ कोटी निधी संबंधित अंमलबजावणी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०१८/प्र.क्र. २८८/१४-ओ 


यंत्रणांकडून परत घेऊन तो पुर्नवितरणाव्दारे आयुक्‍त (पशुसंवर्धन) यांना उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही 
आयुक्त (कृषि) यांनी करावी. 


3. या शासन निर्णयान्वये प्रवर्गनिहाय वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा संबंधित प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ 
देण्यासाठी विनियोग करावा, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर 
थेट लाभ SAAT (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेताक २०१८१०३०१७१८००७७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


०८ ay AY :? 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant 


Chandrakant कत 


Andge Chaney 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
८. आयुक्त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
९. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


262980383800235004820070९ 
t 


ser -d8d96; 
74cffd3a95f2ac3c192e9c991f35827 1, cn=Shrikant 


